महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.८७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १८ नोव्हेंबर, २०१९ 


शासन आदेशा 

मा.मुख्यमंत्री /मंत्री/राज्यमंत्री यांचे कार्यालयात नियुक्‍त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा 
त्यांच्या मूळ विभागात प्रत्यावर्तीत करण्यात आल्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ विभागात उक्त 
कर्मचाऱ्यांना रुजू करुन घेण्यासाठी संबंधित मंत्रालयीन विभागांत रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यामुळे तसेच 
मराठी भाषा विभागाचा आकृतीबंध मंजूर झाल्यामुळे त्या विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे सेवा वर्ग 
करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(४) व ४ (५) अनुसार खाली नमूद 
केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी/उच्वश्रेणी लघुलेखक/लिपिक-टंकलेखक 
यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-७ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे- 


अ. | कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम मूळ विभाग सामान्य प्रशासन सेवा वर्ग 
क्र. विभागाकडे सेवा वर्ग झाल्यामुळे 
होण्याचे कारण पदस्थापना 
देण्यात येत 
असलेला 
विभाग 
ea २ ३ | 8 | 4 & 
7 श्रीमती वै.अ.दाबके सहायक कक्ष | अल्पसंख्यांक | मंत्री कार्यालय सेवा वित्त विभाग 
अधिकारी विकास प्रत्यार्पित 
विभाग 
२ | श्रीमती रे.मा.बुरकुले । उच्चश्रेणी मराठी भाषा | मराठी भाषा विभाग आदिवासी 
लघुलेखक विभाग आकृतिबंध मान्यतेमुळे | विकास विभाग 
सेवा वर्ग केली 
3 | श्री.ज.ना.केरमकोंडा । लिपिक- मराठी भाषा मराठी भाषा विभाग । महसूल व वन 
टंकलेखक विभाग आकृतिबंध मान्यतेमुळे विभाग 
सेवा वर्ग केली 


२. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेझ्ञाची प्रतिक्षा न करता त्यांच्या नांवासमोरील 
रकाना क्रमांक ६ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 
३. श्रीमती दाबके, श्रीमती बुरकुले व श्री.केरमकोंडा यांच्या सेवा दिनांक १४.११.२०१९ (म.पू) पासून 


मूळ विभागाकडे प्रत्यावर्तित करण्यात आल्या आहेत. सदर कर्मचाऱ्यांचा दिनांक १४.११.२०१९ ते 
आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा सक्तीचा प्रतिक्षाधिन कालावधी मंजूर करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही म.ना.से.(सेवेच्या 
सर्वसाधारण शार्ती) नियम, १९८१ च्या नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक 
२.६.२००३ मधील तरतुदीनुसार संबंधित विभागांनी करावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.८७/१४-अ 


छ. सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११८१६५४४८६००७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan 
Bhimrao Gurav: 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी/उच्चश्रेणी लघुलेखक/लिपिक-टंकलेखक 
प्रत, 


१. अ.मु.स./ प्रधान सचिव / सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
२. सह / उप सचिव (आस्थापन) ,संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


